महाराष्ट्र शासन 


शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर पदविका 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था 
सुरू करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व 
अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये 
विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करणे इ. करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय .E-&44939-HTED-98024/99/2023-MHT-TE-4) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ११ ऑगस्ट , २०२३. 


संदर्भ: संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/ 
डी.फार्म. /पीसीआय मान्यता/२०२३-२४/६६९, दि.०८/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या परवानगीस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष 


२०२३-२४ पासून राज्यात विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांची नवीन संस्था 


सुरू करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन 


अभ्यासक्रम सुरू करणे इ. साठी शासन मान्यता देणेबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी 


संदर्भाधिन पत्राद्वारे त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर HSH आहे. 


शासन निर्णय :- 


फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यात 
विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांची नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान 
विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे 
याबाबत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार सोबत जोडण्यात आलेल्या 
Annexure A व 8 मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार खालील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र ae तपशिल एकूण 
संस्था/अभ्यासक्रम 
ba Annexure-A | राज्यात विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणशासत्र पदविका ०६ 
अभ्यासकमाची नवीन संस्था सुरू करणे. 
2 | Annexure-B | विद्यमान संस्थांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र शिंगं १ 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः E-&44 93 9-HTED-98024/9.9/2023-MHT-TE-4) 


अटीव a ari - 


he 


2. 


षु वी 


१०, 


नत. 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता 
करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 
मर्यादित राहील. 

शासनाने विहित केळेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, 
नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा 
लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
आवश्यक आहे. 

फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या मानकाप्रमाणे सर्व सोयी सुविधा पुर्ण करुन देण्यास 
संस्था पुर्णपणे जबाबदार राहीळ असे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना 


अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया शुल्क व 


संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


| सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या 


प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ शासनाने वेळोवेळी 
निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 

शुल्क नियामक प्राधिकरण/झासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या प्रधिकरणामार्फत विहित केलेल्या 
शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ HACIA फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 


नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः €-६५५१३१-पा₹0-१४०२५/११/२०२३-॥॥-ा-1-५) 


१२. 


43. 


१४. 


g षु 


ae 


१६. 


2. 


कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषद/फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांचे मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची 
सोय करणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 
सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्यक आहे. 

सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अक्ट, १९९९ 


यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आव्यक राहील. 


. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 


संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शासनाने विहीत केलेले नोंदणी 
शुल्क अदा केलेले नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूल करावे. या 
शासन मान्यतेनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या प्रवेश प्रक्रियेत 


करण्याची कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८११११५९३३३५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१ 
२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER: 
AJ AY V | TT H A | AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMEN 

2.5.4.20=99f2d5860191 9f488f4e4b4238bd3f1 def1 3cbf3ed7d 

870c3ce707f566424ec3, postalCode=400032, 

st=Maharashti 


INumber=C5 1 AE2EF70E8CB85FD2CAD9AA28A46DC972 
A1A9B3FEB81BAAB9A648B45BE1B24, AJAY VITTHAL 
Date: 2023.08.11 12:01:35 +05'30' 


(अजय वि.खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः E-&44 93 9-HTED-98024/9.9/2023-MHT-TE-4) 


३. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ., 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई., 

५. संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्याळय., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. संबंधित संस्था., (संचाळक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१., 

८. फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२., 

९. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 
नवी दिल्ली, 

१०.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
रिसर्च flesh, ari इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग (एनआयटीआयई) 
Hue fier लेक पवई, मुंबई - Yoo ०८७, 

११.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


NEW 


NEW 


NEW 


NEW 


NEW 


NEW 


शासन निणेय H.E-655131-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5), दि:- 11 ऑगस्ट , 2023. 
Annexure - A 
List of New D. Pharmacy (Un-aided) Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Ramratan School of Pharmacy 


Arohi College of Pharmacy 


Shri. Padmalaya Institute of 
Pharmacy 


Annasaheb Dr. Satish 
Bhaskarrao Patil Institute of 
Pharmacy 


Late Smt. Shewantadevi 
College of Pharmacy (D. 
Pharm) 


Shri Shri Amrutanand 
Mahayogeshwar D. Pharmacy 
College 


Institute Address As_| Institute Institue 
per Consent of Status Autonomy 
Affiliation given by (Aided/ Status 
MSBTE Un-aided) 


Behind Center of 
Science for Villege 
Development, At. 
Plot/Survey No. 179, 
Muaza Pavnar, Tal. & 
Dist. Wardha -442001 
Gat No. 1065/51, 
Acharya Bhavan, Pritam 
Prakash Nagar, Shirur 
Bypass, Shirur, Dist. 
Pune 412210 
Kusumba, Dist 
Jalgaon.425003 


Un-aided |Non- 
Autonomous 

Un-aided |Non- 
Autonomous 


Un-aided |Non- 
Autonomous 


Vaghare, Tq-Parola, 
Dist-Jalgaon.-425111 


Un-aided |Non- 
Autonomous 


Un-aided |Non- 
Autonomous 

Un-aided |Non- 
Autonomous 


Kosra, Tah-Pauni, Dist- 
Bhandara. 


Pangri, Tal. Mantha, 
Dist. Jalna -431501 


istrict | Region 


Name Name 


1 of 2 


Program 
Name 


Post H.S.C. 
Diploma in 


Pharmacy (D. 


Pharm) 


Post H.S.C. 
Diploma in 


Pharmacy (D. 


Pharm) 


Post H.S.C. 
Diploma in 


Pharmacy (D. 


Pharm) 
Post H.S.C. 
Diploma in 


Pharmacy (D. 


Pharm) 
Post H.S.C. 
Diploma in 


Pharmacy (D. 


Pharm) 
Post H.S.C. 
Diploma in 


Pharmacy (D. 


Pharm) 


Board/ 
University 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education 
Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education 
Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education 
Maharashtra 
State Board 
of Technical 


Education 


Course 
Name 


Pharmacy 


Pharmacy 


Pharmacy 


Pharmacy 


Pharmacy 


Pharmacy 


Course 
Status 


Intake 
Approved 
by PCI 
A.Y. 2022- 


23 


Intake 
Approved 
by PCI 
A.Y. 2023- 


N 
> 


aD 
Oo 


Dp 
Oo 


D 
Oo 


D 


3510 


PCI- 
1210 


शासन निर्णय .E-655131-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5, दि:- 11 ऑगस्ट , 2023. 
Annexure - 3 
List of New 1). Pharmacy Course (Un-aided) in Existing Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Institute Institue 
Status Autonomy 
(Aided/ Status 
Un-aided) 


Lokmanya Tilak Institute of Un-aided |Non- aiga Mumbai 
Pharmacy, Plot No. 3, Sector Autonomous 

No. 14, Near Raghunath Vihar 

CHS, Kharghar, Navi Mumbai- 


410210 


1of1 


Program Course 
Name Board/ Name 
University 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education 


Course Remark 
Status | Approved | Approved 
A.Y. 2022- | A.Y. 2023- 
23 24 
Un-aided New Course 
D. Pharmacy 


